महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ, कृषि 
सहसंचालक संवर्गाची दि.०१/०१/२०२३ 
रोजीची स्थित तात्पुरती ज्येष्ठता सूची 
प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः आकृवि २०२३/प्र.क्र.१०/१५ अ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १७ मार्च २०२३ 


वाचा :- 9) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, 


दि.२१/६/२०२१ 
२) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. आकृवि २०२२/प्र.क्र.२८१/१५अे, 


दि.१३/०३/२०२३ 
३) कृषि व पदुम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. आकृवि २४२२/प्र.क्र.०४/१५अे, 


दि.२९/०७/२०२२ 
४) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.आकृवि २४२२/प्र.क्र.०४/१५अ, 


दि.०१/०८/२०२२ 
५) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.आकृवि २४२२/प्र.क्र.०४/१५अे, दि.२९/०९/२०२२ 


६) कृषि सहसंचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र 
क्र.ओईएक्स/प्र.क्र.१/ज्ये.सु.२२/कृससं/आस्था-१/५२२९, दि.११/०२/२०२३ 


शासन परिपत्रक-: 


दि.१३/०३/२०२३ रोजीच्या संदर्भाधीन शासन परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ, 
कृषि सहसंचालक संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१/०१/२०२२ रोजीची स्थित अंतिम ज्येष्ठतासूची 
प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. संदर्भाधीन दि.२९/०७/२०२२ तसेच दि.०१/०८/२०२२ व 
दि.२१/०९/२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१/०१/२०२२ ते दि.३१/१२/२०२२ या कालावधीत 
महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ अधिक्षक कृषि अधिकारी संवर्गातील ११ अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र कृषि 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आकृवि २०२३/प्र.क्र.१०/१५ अ 


सेवा, गट-अ कृषि सहसंचालक संवर्गात पदोन्नतीने नियुक्‍ती दिलेळी आहे. सदर ११ अधिकाऱ्यांचा 
नावांचा ज्येष्ठतासूचीमध्ये समावेश करुन सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन 
दि.२१/०६/२०२१ रोजीच्या शासन अधिसूचनेतील तरतुदींनुसार महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ कृषि 
सहसंचालक संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१/०१/२०२३ स्थित तात्पुरती ज्येष्ठतासुची सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्टानुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


२. आयुक्त (कृषि यांनी सदर ज्येष्ठतासूची सर्व संबंधीत अधिकाऱ्यांच्या 
(रजेवर/प्रतिनियुक्‍्तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) निदर्शनास आणावी. प्रस्तुत ज्येष्ठतासूची 
संदर्भात संबंधीत अधिकाऱ्यांना काही आक्षेप असतील तर त्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी आयुक्‍त 
(कृषि) यांना १५ दिवसांच्या आत निवेदन सादर करावे. जर सदर कालावधीत काही आक्षेप प्राप्त 
झाले नाहीत तर संबंधित अधिकाऱ्यांचे काही आक्षेप नाहीत असे गृहीत धरुन ज्येष्ठतासूची अंतिम 
करण्यात येईल. त्यानंतर प्राप्त झालेल्या निवेदनांचा विचार करण्यात येणार नाही. 


संबंधित अधिकाऱ्यांच्या प्राप्त निवेदनातील हरकती व सूचना तपासून कृषि आयुक्‍त 
कार्यालयाने १५ दिवसांत स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अंतिम ज्येष्ठतासूचीचा परिपूर्ण प्रस्ताव सादर 
करावा. 


३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या )=9www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३१७१४५७२०४२०१ असा 
आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
AMOL NILAKANTH 7 
SAKHARKAR ae 
सहपत्र :- वरीलप्रमाणे (अ.नि.साखरकर) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 

निवड नस्ती /१५अे. 


-O 


coc AW A 


पृष्ठ २ पैकी 2 


परिशिष्ट तीन 
१ संवर्गाचे नाव:- महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ कृषि सहसंचालक 
२ वेतनश्रेणी:- S-24: ७८८०० - २०९२०० 
3 दि.१ जानेवारी, 2023 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासुची 


नियम ३ (२ संबंधित 
be शासकीय वन प्रत्यक्ष रुजु | ज्येष्ठतेचा | सेवानिवृत्ती 
(ब) नुसार आ चे पदावरील  ।जन्म दिनांक | प्रवर्ग नक gets nee शैक्षणिक अर्हता शेरा. 
__ | अधिकाऱ्यांचे नाव दिनांक दिनांक दिनांक 
ज्येष्ठता क्रमांक नियुक्‍तीचा मार्ग 
fF 6 Pte 


मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती 
पु ०१.०८.२०२२ 

श्री. एस.के.दिवेकर २२.०९.१९६७ २९.०७.२०२२ | 3०.०९.२०२५ बी.एस.सी.(कृषि) याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.न्यायालयाच्या 
(मध्यान्होत्तर) त 
अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहुन 


मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती 
श्री. आर.डी.साबळे प २४.१२.१९६५ ०3.०८.२०२२ | २९.०७.२०२२ | 8१.१२.२०२३ बी.एस.सी.(कृषि) याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.न्यायालयाच्या 


अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहुन 


मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती 
०४.०८.२०२२ 
१५.०६.१९६६ २९.०७.२०२२ | 3०.०६.२०२४ बी.टेक. याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.न्यायालयाच्या 


(मध्यान्होत्तर) 


अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहुन 


मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती 


एम.एस.सी.(कृषि) 
तदर्थ पदोन्नती | ०१.०८.१९६४ २९.०७.२०२२ | २९.०७.२०२२ |} 3१.०७.२०२२ याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.न्यायालयाच्या 
किटकशास्त्र शय 
अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहुन / सेवानिवृत्त 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनमती 
3 ०५.०८.२०२२ एम.एस.सी.(कृषि) > 
श्री. टी.एस.मोटे ०५.०६.१९६७ | खुला ०१.०८.२०२२ | ३०.०६.२०२५ याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.न्यायालयाच्या 
(मध्यान्होत्तर) वनस्पती विकृतीशास्त्र 


अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहुन 


परिशिष्ट तीन 
१ संवर्गाचे नाव:- महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ कृषि सहसंचालक 
२ वेतनश्रेणी:- S-24: ७८८०० - २०९२०० 
3 दि.१ जानेवारी, 2023 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासुची 


नियम 3 (२ संबंधित 
प शासकीय eae प्रत्यक्ष रुजु | ज्येष्ठतेचा | सेवानिवृत्ती 
(ब) नुसार dey पदावरील  ।जन्म दिनांक | प्रवर्ग ate oo pe शैक्षणिक अर्हता शेरा. 
__| अधिकाऱ्यांचे नाव दिनांक दिनांक दिनांक 
ज्येष्ठता क्रमांक नियुक्‍तीचा मार्ग 
11 6. Pte 


मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती 


श्री.आर.एस. पु ०१.०८.२०२२ 
३०.०७.१९६८ | वि.जा.(अ) ०१.०८.२०२२ | 3१.०७.२०२६ बी.एस.सी.(कृषि) याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.न्यायालयाच्या 
नाईकवाडी (मध्यान्होत्तर) 


अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहुन 


मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती 
श्री. एम.एल.चपळे टर ०४.०७.१९६६ ०४.०८.२०२२ | ०१.०८.२०२२ | 3१.०७.२०२४ बी.एस.सी.(कृषि) याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.न्यायालयाच्या 


अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहुन 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती 


श्री. पी.बी.शेळके ०१.०६.१९६६ ०२.०८.२०२२ | ०१.०८.२०२२ | 3१.०५.२०२४ बी.एस.सी.(कृषि) याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.न्यायालयाच्या 


अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहुन 


मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनमती 
एम.एस.सी.(कृषि) बीज प्र 


श्री. एम.आर.वाघ ०५.०६.१९६६ ०२.०८.२०२२ | ०१.०८.२०२२ | ३०.०६.२०२४ ; याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.न्यायालयाच्या 
तंत्रज्ञान लेत 
अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहुन 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती 
pe श्री. व्ही.जे.आवटे ह ०३.०६.१९७० | खुला | ०१.०८.२०२२ | ०१.०८.२०२२ | ३०.०६.२०२८ बी.एस.सी.(कृषि) याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.न्यायालयाच्या 
पदोन्नती पतन 
अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहुन 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनमती 
तात्पुरती बी.एस.सी.(कृषि) : 
pe श्री. एस.सी.बोरकर २७.०६.१९६९ | खुला २३.०९.२०२२ | २३.०९.२०२२ | ३०.०६.२०२७ याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.न्यायालयाच्या 
पदोन्नती फलोत्पादन 


अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहुन. 


